दिवंगत श्री. निकेश हिराकांत कोठारी, भांडारपाल यांच्या 
घरबांधणी अग्रीमावरील व्याज क्षमापित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन ज्ञापन क्रमांक : संकीर्ण-११११/प्र.क्र.१४१/२०२०/व्यशि- ४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ एप्रिल , २०२२. 


संदर्भ: १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.एचबीए/१०७६/सीआर/७६५-जीईएन-५, 
दि.५.२.१९८१ 
२. संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.१५/वि.व्य (१) 
/२०२०-२१/घबांअ/व्याजमाफी/प्र.क्र.२९/१९१, दि.०५.११.२०२० चे पत्र 
३. झासनाचे सम क्रमांकाचे दि. २९.०३.२०२१ चे पत्र 
४. संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.१५/वि.व्य (१) 
/२०२०-२१/घबांअ/व्याजमाफी/प्र.क्र.२९/३६०, दि.०७.१२.२०२१ चे पत्र 
५. शासनाचे सम क्रमांकाचे दि. ११.०१.२०२२ चे पत्र 
६. संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.१५/वि.व्य (१) 
/२०२१-२२/घबांअ/व्याजमाफी/५७, दि.२३.०३.२०२२ चे पत्र 
ज्ञापन : 
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने आपणास असे कळविण्यात येते की, प्रादेशिक कार्यालय, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे अधिपत्याखाली रतन वालावलकर तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय खार 
(प), मुंबई-५२ कार्यालयातील श्री. निकेश हिराकांत कोठारी, भांडारपाल, वर्ग-३ कर्मचारी यांचे दि.०३.०२.२०१८ 
रोजी निधन झाले आहे. त्यांना प्रादेशिक कार्यालय, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांच्या कार्यालयीन आदेशा 
दि.२०.०९.२०११ अन्वये वित्तीय नियमावली १९५९ मधीळ भाग पहिला उपविभाग-१ मधील नियम क्र-१३४ (३) नुसार 
आर्थिक वर्ष सन २०११-१२ मध्ये रु.४,४०,६५०/- (रु.दोन लक्ष सत्तेचाळीस हजार चारशे अठ्ठुयांऐशी) घरबांधणी 
अग्रीम प्रदान करण्यात आळेला आहे. सदर घरबांधणी अग्निमाच्या रु. २,१७,३५०/- इतक्या मुद्दल रकमेची वसुल 
झालेली आहे. उर्वरीत घरबांधणी अग्निम मुद्दल रक्‍कम रु.२,२३,३००/- चलन क्र.०१३००८, दि. ०२.११.२०१८ अन्वये 
शासनास जमा केलेली आहे. 


मुद्दलाची रकमेची वसुली करुन, मूळ अग्निम रकमेवरील व्याजाची रक्‍कम रु.१,७७,१७२/- (रु.एक लक्ष 
सत्त्याहत्तर हजार Val बहात्तर फक्त) वसूली होण्यापूर्वी श्री. कोठारी, वर्ग-३ कर्मचारी यांचे दि.०३.०२.२०१८ 
रोजी निधन झाले . त्यामुळे त्यांच्याकडून उर्वरीत घरबांधणी अग्रीमावरील व्याज रु. १,७७,१७२/- (रु.एक लक्ष 
सत्त्याहत्तर हजार एकशे बहात्तर फक्त) वसूल करता आलेले नाहीत. सदर रक्कम क्षमापित करण्याचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र.१ नुसार शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/प्र.क्र.१४१/२०२०/व्यशि- ४ 


२. “वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र क्र.एचबीए/१०७६/सीआर/७६५-जीईएन-५, दि.५.२.१९८१ मधील 
तरतुदीनुसार श्री. Prat हिराकांत कोठारी, भांडारपाल, वर्ग-३ कर्मचारी हे दिवंगत झाले असल्याने त्यांच्या घर 
बांधणी अग्नीमावरील रु. १,७७,१७२/- (रु.एक लक्ष सत्त्याहत्तर हजार UH बहात्तर फक्‍त) इतके व्याज क्षमापित 
करण्यास प्रशासकीय विभाग प्रमुखास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर ज्ञापनान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०६१७३७३४३२०३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRABHAKAR A SANKHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mal htra, 


2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b67 16914d02e353 1 60fac64808fec76c 
25d6d90, pseudonym=1 1 AFO06A9B8244D291 C83FCAS6E433781EESE76C, 
serialNumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B7222B4D38, 
B6E5902DB13A4750, cn=PRABHAKAR A SANKHE. 

Date: 2022.04.06 17:38:30 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 

प्रत. 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई. 

मुख्याध्यापक, रतन वालावलकर तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय खार (पो), मुंबई-५२ 
४. लेखाव कोषागारे कार्यालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र,/मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
७. निवडनस्ती (व्यशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


